कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०३ मार्च, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/१०९/६९३४/सन -२०२२, दिनांक-०६/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून SUA करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्‍यातील 
खालील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्र. एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
हि . | ]ोवाळे कोपरा घुणकी ते वारणा | ०/०० ते ३/२०० | 3.200 कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२८१ 


नदी रस्ता. 


२. | शोवाळे कोपरा घुणको ते| ०/०० ते ३/१०० | 3.900 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-२८२ 
शिवणकर वस्ती, कुरणे वस्ती, 
डाग रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४०/नियोजन-२ 


३. | दत्त मंदीर घुणकी पासुन देशपांडे | ०/०० ते १/४०० | १.४०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२८३ 
रस्ता. 


४. । दत्त मंदीर घुणकी ते रस्ता | ०/०० ते १/१०० | १.१०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२८४ 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ ला 
मिळणारा रस्ता. 


एकुण लांबी ८.८०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३४३.७३६ + ८.८००) म्हणजेच 
४३५२.५३६ कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३०६१६०६२४०७१८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) 
2) 


३) 


JORKS. 


GANPAT SANDIPAN = 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


विभागीय आयुक्त, पुणे. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


Wd - 


१ 
२ 
3 


उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


~ 


०9८ 
se SS उ. Sw SS दर 


5 
& 
७ 
८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


